RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ६ ९ ]] 


गुरुवार , मे ३१, २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १८२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक ३० मे २०१८ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआय.१११८ /प्र. क्र . ०६/पोल-११.- ज्याअर्थी.- (१) प्राईड इंडिया कन्फेक्शनर्स प्रा . लि ., (२) प्राईड 
इंडिया कॉर्पोरेशन ( यात यापुढे उक्त “वित्तीय संस्था " असानिर्देश करण्यात आला आहे) या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / 
संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी 
त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध आ.गु.शा. मुंबई गु.र.क्र . ५७/२०१६ भा.दं.वि. कलमे ४०६, ४२० , ३४ सह 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा 
नोंदविण्यात आला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक 
ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे 
रक्षण करावे लागेल : 


भाग चार - ब - १८२-१ 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ३१, २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि 
त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित 
करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थांमधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १९९९ 
( २००० चा महा . १६) (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे 
पोट -कलम (१) व कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे 
असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
उप जिल्हाधिकारी ( अतिक्रमण/निष्कासन), धारावी विभाग , फोर्ट , मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणुन नियुक्ती 
करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता , विशेष 
न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 

अनुसूची 
आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
( १ ) स्थावर मालमत्ता 
मालमत्तेचा तपशिल 

मालमत्ता धारकाचे नाव 


अ.क्र . 


१ 


२ 


रुम नं . २७४, शिवम बिल्डींग ओ, धारावी एक्स रोड , धारावी 
मुंबई-७१ 
फ्लॅट नं . ३०१, लकडावाला सॉलीटेर ( जुने नाव- अरीहंत 
सॉलीटेर ) ३ रा माळा, लव लेन, माझगाव , मुंबई ४०० ०१० 
फ्लॅट नं. ४०१, लकडावाला सॉलीटेर ( जुने नाव- अरीहंत 
सॉलीटेर ) ४ था माळा, लव लेन, माझगाव, मुंबई ४०० ०१० 


लकडावाला कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार 
उस्मान आय. लकडावाला 


३ 


लकडावाला कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार 
उस्मान आय . लकडावाला 


- 


( २) जंगम मालमत्ता 
अ.क्र . 

खातेधारकाचे नाव 


शिल्लक / रक्कम 


१ 


प्राईड इंडीया कॉर्पोरेशन 


१६८५.१० 


२ 


श्रीमती उझमा झाकीर सिद्धीकी 


बँक खाते 
एचडीएफसी बँक खाते क्र . 

०८३५७६१०००००७३ 
एचडीएफसी बँक , बांद्रा पूर्व, 
कलानगर शाखा, 

५०१०००३ ९ ७२५०३३ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को . ऑ. बँक 

लि . बँक खाते क्र . 
०३२११०१००००००१५ 


खाते क्र . 


००.०० 


प्राईड इंडीया कन्फेक्शनर्स प्रा.लि. 


my 


००.०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे ३१ , २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १९ ४० 


३ 


४ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


००.०० 


५ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


मुदतपुर्ती नंतर मिळणारी रक्कम 


१ ९, ५४२ 


६ 


अलशिफा इंटरप्रायसेस 


४०६७ 


७ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


दि . २८/१०/२०१४ पर्यंत जमा 

रक्कम २६६४ 


पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ (प.), दौलत नगर 

शाखा, बँक खाते क्र . 

०३२११०१००००००२२ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ (प.), दौलत नगर 
शाखा, सेक्युरिटी रिइन्हेस्टमेंट स्किम 

बँक खाते क्र . 
०३२२०१३००००००१५ 
पंजाब ॲन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि., सांताक्रुझ (प.), दौलत नगर 

शाखा, बँक खाते क्र . 

०३२११०१००००००२७ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ ( प.), दौलत नगर 
शाखा,रिकरींग डिपॉझिट खाते क्र . 

०३२२२२२ ९ ००००००१२/ १ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ ( प.), दौलत नगर 
शाखा, रिकरींग डिपॉझिट खाते क्र . 

०३२२२२२ ९ ००००००१२ / २ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ (प.), दौलत नगर 
शाखा, रिकरींग डिपॉझिट खाते क्र . 

०३२२२२२९ ००००००१२/ ३ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ (प.), दौलत नगर 
शाखा, रिकरींग डिपॉझिट खाते क्र . 

०३२२२२२ ९ ००००००१२ / ४ 
पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को.ऑ. बँक 
लि ., सांताक्रुझ (प.), दौलत नगर 

शाखा, बँक खाते क्र . 
०३२२२२२ ९ ००००००१३ 


८ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


दि . २८/१०/२०१४ पर्यंत जमा 

रक्कम २६६४ 


९ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


दि . २८ / ० ९ / २०१४ पर्यंत जमा 

रक्कम २४०५ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


दि . २८ / ० ९/ २०१४ पर्यंत जमा 

रक्कम २४०५ 


११ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


१२ 


अलशिफा इंटरप्रायसेस 


००.०० 


इंडसइंड बँक, बांद्रा शाखा, खाते क्र . 

०००३२७१३७५०५० 


१३ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


१, ९ ७,६७३.१८ 


इंडसइंड बँक , मलीबु टावुन, गुडगाव 
शाखा, खाते क्र . १५ ९ ६६३३७८६२३ 
इंडसइंड बँक, मलीबुटावुन , गुडगाव 
शाखा खाते क्र . १५ ९ ६६३३४७८६७ 


१४ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


५,२१,८८१.७३ 


भाग चार - ब - १८२-१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे ३१ , २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १ ९ ४० 


१५ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


२२३ 


१६ 


झाकीर हुसैन सिद्धीकी 


३१.२७०.०४ 


१७ 


झाकीर हुसैन सिद्धीकी 


२८१५ 


१८ 


मे . विनझर 


२१,३६,७८० 


अॅक्सिस बँक, खाते क्र . 
९ १४०१००२६४८१ ९९ ० 

अॅक्सिस बँक खाते क्र . 

९ १५०१००२३१३३५१६ 
अभ्युदय को.ऑ. बँक लि ., धारावी 

शाखा, खाते क्र . १ ९ २८ ९ 
डोईचे बँक , फोर्ट शाखा, खाते क्र . 

००००२८३६१ ९ ६००१ ९ 
डीसीबी बँक, मोहम्मद अली रोड 

शाखा, खाते क्र . 
०१९ २१ ९ ०००० ९ ०४१ 
शामराव विठठल को.ऑ. बँक लि . 

बंगलोर , सीबीएस खाते क्र . 
११७१०३१३००००३२३ मधील 
रक्कमफिक्स डिपॉझिट खाते क्र . 
SVCC / ३३३ (CBS A / c . 
११७१०१०४००००३३३ ) 


१ ९ 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


ऋण ४८.० ९ 


२० 


श्रीमती उझमा सिद्धीकी 


३,२ ९ ,८०० 


२१ 


पुरू ट्रेडर्स 


५०,०००,०० लिन मार्क 


२२ 


कॅप्सन इंजिनिअर्स प्रा . लि . 


अॅक्सिस बँक , 
खाते क्र . ९१५०२००३१७६८५३२ 

आयसीआयसीआय बँक , 
खाते क्र .११४६०५०००५ ९ २ 

आयसीआयसीआय बँक , 
खाते क्र .४६८३०२०१० ९ ०८२८० 


१४,५४, ९ १३ लिन मार्क 


एकशीता कुमार 


२३ 


५०,६६,५८५.५० 


२४ 


मा . एमपीआयडी कोर्टाच्या आदेशाने मे. सस्टेनेबल प्रोजेक्ट प्रा. लि . यांनी 

मा . रजिस्ट्रार सेशन्स कोर्ट , मुंबई यांचेकडे जमा केलेली रक्कम 


७३,६२,५८ ९ 


५४,०००,०० 


२५ 


मा . एमपीआयडी कोर्टाच्या आदेशाने मे. श्वेता ईस्टेट प्रा . लि . यांनी 
मा . रजिस्ट्रार सेशन्स कोर्ट , मुंबई यांचेकडे जमा केलेली रक्कम 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब. अजेटराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , 


मे 


३१, २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १९ ४० 


4 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor , Hutatma Rajguru Chowk 
Madam Cama Road ,Mantralaya , Mumbai 400 032 

Dated 30th May 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT , 1999 . 

No MPI. 1118 /C.R.06 /Pol- 11.- Whereas complaints have been received from number of 
depositors against ( 1) Pride India Confectioners Pvt. Ltd., (2 ) Pride India Corporation (hereinafter 
referred to as “ the said Financial Establishments") , complaining that they have collected the Fund and 
have defaulted to return the said deposits made by the depositors , on demand ; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W. Mumbai vide C.R. 
No.57 / 2016 , u /s , 406 , 420 , 34 of Indian Penal Code r/w 3 and 4 of Maharashtra Protection of Interest 
of Depositors ( In Financial Establishment) Act, 1999 ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and their 
Chairmen /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government 
has to protect the interests of the depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen /Directors from and out of the 
deposits collected by the said Financial Establishments. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 4 and Section 5 
of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) Act, 1999 
(Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act " ), the Government of Maharashtra 
hereby, - 

(a ) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the 
name of their Chairmen /Directors as specified in the Schedule ; and 

(b ) appoints the Deputy Collector , (Encrochment/Demolition), Dharavi Division , Fort, 
Mumbai to be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the 
Financial Establishment and its Directors ; 

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : 


I. Immovable Property ( Land /Flat etc.) : 


Sr. No. 


Property Owner Name 


1 


Immovable Property ( Land / Flat etc.) 
Room No. 274 , Shivam Building A , Dharavi Cross 
Road , Dharavi, Mumbai-71. 
Flat No. 301, Lakdawala Solitair ( Arihant Tower), 
3rd Floor, Love Lane , Mazgoan , Mumbai 400 010 
(in the name of Lakdawala ) 


2 


Usman I. Lakdawala for 
Lakdawala Construction 


3 


Flat No. 401, Lakdawala Solitair ( Arihant Tower) 
3rd Floor, Love Lane, Mazgoan , Mumbai 400 010 
( in the name of Lakdawala ) 


Usman I. Lakdawala for 
Lakdawala Construction 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ३१ , २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १ ९ ४० 


2. Movable Property (Bank Accounts , Bank Balance ) : 
Sr. 
Account Holder 

Name of the Bank and A / c Number 
No. 


Amount 


1 


H.D.F.C. Bank , A /c No. 08357610000073 


1685.10 


Pride India 
Corporation 


2 


Uzma Zakir Siddiqui 


00.00 


H.D.F.C. Bank , Bandra (East), Kalanagar 
Branch , A / c No. 50100039725033 . 


3 


00.00 


Pride India 

Punjab and Maharashtra Co - operative Bank 
Confectioners Pvt. Ltd. Ltd., Santacruz (West), Daulat Nagar Branch , 

Bank A / c No. 032110100000015 . 


4 


00.00 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co -operative Bank 

Ltd., Bank A / c No. 032101300000022. 


5 


Maturity date 

25/06/17 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co - operative Bank 

Ltd., Bank Security Deposit Reinvestment 
Scheme, A / c No. 032201300000015 
Santacruz (West), Daulat Nagar Branch . 


Amt.19,542 


6 


Al- shifa Enterprises 


4067 


Punjab and Maharashtra Co -operative Bank 
Ltd., Bank A /c No. 032110100000027 
Santacruz (West), Daulat Nagar Branch . 


7 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co -operative Bank 

Ltd. Santacruz (West), Daulat Nagar Branch , 
Recurring Deosited A / c No. 
032222900000012/1 . 


Amount 
Deposited till 
date 28/10/2014 , 

Rs. 2664 


8 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co - operative Bank 

Ltd. Santacruz (West), Daulat Nagar Branch , 
Recurring Deosited A /c No. 
032222900000012/2 . 


Amount 
Deposited till 
date 28/10/2014 , 

Rs. 2664 


9 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co - operative Bank 

Ltd. Santacruz (West), Daulat Nagar Branch , 
Recurring Deosited , A /c No. 
032222900000012/3 . 


Amount 
Deposited till 
date 28/09/2014 , 

Rs. 2405 


10 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co -operative Bank 

Ltd., Santacruz (West), DaulatNagar Branch , 
Recurring Deosited , A /c No. 
032222900000012/4 


Amount 
Deposited till 
date 28/09/2014 , 

Rs. 2405 


11 


Smt. Uzma Z. Siddiqui Punjab and Maharashtra Co -operative Bank 

Ltd., Santacruz (West), Daulat Nagar Branch , 
Bank A /c No. 032222900000013 


12 


Al shifa Enterprises 


00.00 


Indusind Bank , Bandra Branch , A / c No. 
0003271375050 


13 


1,97,673.18 


14 


Uzma Zakir Siddiqui Indusind Bank , Malibu Town , Gurgaon 

Branch , A / c No. 159663378623 
Zakir Hussain Siddiqui Indusind Bank, Malibu Town , Gurgaon 

Branch , A / c No. 159663347867 
Uzma Zakir Siddiqui Axis Bank, A /c No. 914010026481990 


5,21,881.73 


15 


223 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , मे ३१ , २०१८ / ज्येष्ठ १०, शके १ ९ ४० 


16 


31270.04 


17 


2815 


Zakir Hussain Siddiqui Axis Bank , A /c No. 915010023133516 

Zakir Siddiqui Abhyudaya Bank , 19289, Dharavi Bank 
M / s Winnzer Deutsche Bank , Fort Branch , 

A / C No. 000028361960019 


18 


21,36,780 


19 


Uzma Siddiqui 


Minus 48.09 


DCB Bank , Mohdmedali Road Branch , A /c 
No. 01921900009041 


20 


Uzma Siddiqui 


3,29,800 


SVC CO -OPERATIVE BANK LTD . Bangalor, 
CBS A / C No. 117103130000323 converted in 
Fixed Deposite A /c No. SVCC / 333 (CBS A / C 
No. 117101040000333 ) 


21 


Puru Traders 


(AXIS BANK A / c No. 915020031768532 ) 


50,000,00 Lien 

Mark 
14,54,913 
Lien Mark 


22 


Kasons Engineers Pvt. (ICICI BANK A / c No. 114605000592 ) 

Ltd. 


23 


Ekshita Kumar 


ICICI Bank A / c No. (468302010908280 ) 


50,66,585.50 


24 


73,62,589 


Amount lying with Registrar, Session Court, Mumbai (Deposited by M /s 
Sustainable Project Pvt. Ltd. as per Hon .MPID Court s Order) 
Amount lying with Registrar, Session Court,Mumbai (Deposited by M /s 
Sweta Estate Pvt. Ltd., Gurgaon ) as per Hon .MPID Court s Order) 


25 


54,000,00 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


